एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांकरिता यशदा पुणे 
व वनामती, नागपूर या प्रशिक्षण संस्थाकरिता मंजूर 
असलेल्या पदाच्या संरचनेत बदल व वेतनश्रेणी अवनत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- यशदा २०१८/प्र. क्र.११७/१२ अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा -: १. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकःटीआरएन ०९/प्रक्र.३९/०९/१२-अ दि.२३.९.२०११ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक टीआरएन २०१३/प्रक्र.८४/१३/१२-अ दि.२०.१.२०१४ 
३.महासचाळक, यशदा पुणे यांचे क्रमाक पदसंरचना/०५१७/२४१७/सीपीटीपी प्रशासन 
दि.२५.०६.२०१८. 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परिक्षेद्ारे सन २०१४ पासून सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ व 
गट-ब मधील अधिकाऱ्यांसाठी अनुक्रमे यशदा पुणे व वनामती नागपूर येथे २ वर्षांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रम सुरु करण्यास उक्त दि.२०.१.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. या प्रशिक्षण 
कार्यक्रमाकरीता या दोन संस्थाकरिता प्रत्येकी १२ याप्रमाणे एकूण २४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. 

या पदांच्या पदनामात तसेच पद संरचनेत / श्रेणीत बदल करण्याचे यशदा यांनी त्यांच्या उक्त पत्रान्वये 
प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांकरिता यशदा, पुणे व वनामती नागपूर या प्रशिक्षण 
संस्थांकरिता मंजूर असलेल्या पदांच्या संरचनेत बदल व वेतनश्रेणी अवनत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाकरिता ( 92172) पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाबाबतच्या प्रशिक्षणासाठी 
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, यशदा पुणे व वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था, 
(TATA) नागपूर,या दोन संस्थाकरिता दि. २० १.२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येकी १२ पदे अश्या एकूण २४ मंजूर 
पदांकरिता खालीलप्रमाणे तक्त्यातील रकाना क्र २ मधील पदनाम व वेतनश्रेणी मध्ये बदल करून रकाना क्र. ४ नुसार 
पदसंरचनेच्या बदलास व सदर पदांची वेतनश्रेणी अवनत ( कमी ) करुन रकाना क्र. ७ व ८ मध्ये सातव्या वेतन 


आयोगानुसार नमूद केल्याप्रमाणे वेतनश्रेणीत बदल करण्यात येत आहे. 


अ.क्र] शासन निर्णय दि.२०.१.२०१४ |पद | पद संरचनेतील बदलानुसार शासन पद | वर्गवारी| सुधारित वेतन मेट्रीक्समधील वेतन 

अन्वये मंजूर पदे व वेतनश्रेणी संख्या| स्तरावर प्रस्तावित पदे संख्या स्तर / Pay Level in Revised Pay 
Matrix 
२ ३ ae, lr 4 & [1 ७_| ८ 

प्राध्यापक - अर्थशास्त्र २  ।संचालक तथा सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्र) | २ अ $-25 ७८८००-२०९२०० 
रु.३९०००-६५०००ग्रेड पे १०००० रु.१५६००-३९१००ग्रेड पे ७६०० 
प्राध्यापक - कायदा २ | सहायक प्राध्यापक (कायदा ) २ अ §-23 ६७७००-२०८७०० 
रु.३९०००-६५००० ग्रेडपे १०००० रु.१५६००-३९१००ग्रेड पे ६६०० 
प्राध्यापक - लोकप्रशासन २ | सहायक प्राध्यापक (लोकप्रशासन) २ अ S-23 ६७७००-२०८७०० 
रु.३९०००-६५००० ग्रेड पे १०००० रु.१५६००-३९१०० Tet ६६०० 
जनसंपर्क अधिकारी वर्ग-१ २ | प्रशासकोय अधिकारी ( प्रशिक्षण व व्यवस्थापन) २ अ $-20 ५६१००-१७७५०० 
रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५७४०० रु.१५६००-३९१० ग्रेड पे ५४०० 


शासन निर्णय क्रमांकः यशदा २०१८/प्र. क्र.११७/१२ अ 


लेखाअधिकारी- वर्ग-१ २ खा अधिकारी- वर्ग-१ २ अ S-20 ५६१००-१७७५०० 
रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० रु.१५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४०० 
संशोधन अधिकारी २ | प्रकल्प अधिकारी २ ब S-15 ४१८००-१३२३०० 
रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० 
संशोधन सहायक २ प्रकल्प सहायक 2 क S-14 ३८६००-१२२८०० 
रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
सहायक ४ | सहायक प्रशिक्षण 1 क S-14 ३८६००-१२२८०० 
रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० रु.९३००-३४८००ग्रेड पे ४३०० 
लिपिक ६ | लिपिक/टंकलेखक & क S-6 १९९००-६३२०० 
रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे ३५०० रु.५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० 
एकूण पदे २४ २४ 

३. सदर पदांची कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या व कार्यपध्दती याबाबतचे आदेश वेगळ्याने काढण्यात येत आहेत. सदर पदे 


भरण्याची कार्यवाही झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/ कार्यासन-१२, 
दि.१७.१२.२०१६ व झासन निर्णय सामान्य प्रशाससन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्यासन-१२ दि.१६.२.२०१८ 
अन्वये प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍तीसंदर्भात निश्चित करण्यात आलेल्या धोरणानुसार करण्यात येईल. 

सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक ८३८/कार्यासन-१२, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१९ तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक ४३९/सेवा-९ दि.३ डिसेंबर, २०१९ अन्वये मिळालेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९१२२६१२०९१००००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS RAMDAS 
THAKUR 


(वि.रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/ नागपूर, 
प्रधान सचिव , वित्त विभाग,मंत्रालय, मुंबई -३२ 
महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
उपमहासंचालक, सीपीटीपी, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे, 
५. उपसचिव, वित्त विभाग (सेवा ९), मंत्रालय, मुंबई -३२, 
६. उपसचिव, वित्त विभाग (सेवा ९), मंत्रालय, मुंबई -३२, 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ का.१२, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था, ( वनामती) नागपूर, 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर. 
qo, लेखाधिकारी, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, यशदा पुणे. 
११. लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था, ( वनामती) नागपूर, 
१२. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन- सीपीटीपी-अ/ सीपीटीपी-ब, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
१२. कार्यासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन- सीपीटीपी /सीपीटीपी-अ / सीपीटीपी-ब मंत्रालय, मुंबई -३२, 
१३. अपर मुख्य सचिव (सेवा) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 
१४. निवड नस्ती कार्यासन - १२-अ. 


Cc 40 A WO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


